सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५ ] 


बुधवार , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१ ९ : फाल्गुन १ , 

शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नाव परिशिष्ट “ अ ” प्रमाणे आहे. महाराष्ट्र 
महानगरपालिका (नामनिर्देशित पालिका सदस्यांचे अर्हता व नियुक्त्या ) 
नियम २०१२ नियम ६ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद याज कडून 


औरंगाबाद महानगरपालिका नामनिर्देशित पालिका सदस्याची 


परिशिष्ट " अ " 


नेमणूक -२०१ ९ 


नेमणूक झालेल्या नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नाव 


श्री . हाश्मी अबुल हसन अली खुर्रम अली 


नामनिर्देशित पालिका सदस्य 


जा.क्र.मनपा / नस / २०१९ / ६२ महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाचे कलम ५ चे पोटकलम (२ ) चा खंड ( ब ) आणि महाराष्ट्र 
महानगरपालिका ( नामनिर्देशित पालिका सदस्यांचे अर्हता व नियुक्त्या) 
नियम २०१२ चे नियम ५ (२) च्या तरतुदीनुसार औरंगाबाद महानगरपालिका 
सर्वसाधारण सभा मंगळवार दिनांक १२.०२.२०१९ ( दि .११.१२.२०१८ 
का.प.क्र .२३ रोजीची तहकुब सभा) रोजीचा विषय क्रमांक-७३५ अन्वये एका 
नामनिर्देशित सदस्याने राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या एका ( १) जागेवर 
पालिका सदस्याची नेमणूक झालेली आहे . यथोचित रित्या नेमणूक झालेल्या 


ठिकाण : औरंगाबाद . 
दिनांक : १६.०२.२०१ ९ 


दिलीप दत्तात्रय सुर्यवंशी 

नगर सचिव 
महानगरपालिका औरंगाबाद . 


औ. भाग- १ - अ ( असा.) - १ 


१ 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


